महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर 
उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
श्री. महेश शिंदे, विधानसभा सदस्य 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३/०१/२०२४ 


प्रस्तावना - 


राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन 
करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (9) (अ-१) नुसार महामंडळाच्या रचनेमध्ये राज्य 
शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे दोन अशासकीय सदस्यांची उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्याची 
तरतूद आहे. 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळावर उपाध्यक्ष पदी राज्य 
शासनाने नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधीळ तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन 
करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (अ-१) नुसार श्री. महेश शिंदे, विधानसभा 
सदस्य मु.पो. खटाव, ता. खटाव, जि.सातारा ह्यांची महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
या महामंडळावर उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, १९९६ मधील HOA ४ (२) नुसार 
“SIR समाप्त केला नाही तर, नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी एक वर्षाचा असेल 
सदर उपाध्यक्षांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक शासाऊ १०.१०/प्र.क्र. 
९६/१०/साऊ, दि. १३/०३/२०१२ अन्वये विहीत केलेल्या सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/जसंनि 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१२३१५२५०११३२७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAYA PRAVIN POTDAR 
AY A p R AVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a6bf66f95dd09d40d69a5737642a7 9f0e7da9d3 1 50abc54cc7bad60 
7088c7c18, postalCode=400032, st: 
seri 


=Maharashtra, 
jalNumber=45E2D63499928F 8B69A B9E8EA 3E7 CBAB44D2E79B3CF5C253 
F37180C7E6DE4371, cn=JAYA PRAVIN POTDAR 
Date: 2024.01.23 15:24:29 +05'30' 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री ( जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
६. मा. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. मा. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा. श्री. महेश शिंदे, विधानसभा सदस्य, मु. पो.खटाव, ता. खटाव , जि.सातारा 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त व्यक्तीनी आपल्या महामंडळाच्या 
उपाध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकार केल्याचा दिनांक शासनास तात्काळ अवगत करावा. 


११. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१४.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१५. जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

१७. जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 

१८. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 

१९. महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

२०. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 

२१. सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२४. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी 2 


